राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) 
कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) घटकाचा सन २०१९-२० 
चा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित 
करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देवून 
रु. १६२.८० लाख निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४४२०/प्र.क्र.८८/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १० फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ:- 

१) केंद्र शासनाचे पत्र H.2-3/2090-RFS-IIl, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 

२) शासन निर्णय क्रमांक Was ४४२०/प्र.क्र.६६/८ A, दिनांक 23.90.2020 

३) शासन निर्णय क्रमांक राहोअ ४४२०/प्र.क्र.८८/८ अ, दिनांक १२.१०.२०२० 

४) कृषि आयुक्तालयाचे क्र. आकृआ-२०२०/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र. ०५/२७३०७, दि. २९.१०.२०२० 
प्रस्तावना 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियांनांतर्गत- कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाची 

राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिऊ्याच्या निधीचे प्रमाण 

६०: Yo असे आहे. सन २०१९-२० मध्ये अखर्चित राहिलेला रु. १०९४.४२ लाख निधी सन २०२०- 

२१ या वर्षात खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र. १ दिनांक १६.४.२०२० च्या पत्रान्वये 

पुनरुज्जीवित करुन दिलेला आहे. 

अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र शासनाचा रु. ८१६.७९ लाख निधीचा 
समावेश आहे. सदर निधीपैकी केंद्र हिस्सा रु. ७२०.०० लाख व त्या प्रमाणात समरुप राज्य हिस्सा 

रु. ४८०.०० लाख असा एकूण रु. १२००.०० लाख निधी पुनरुज्जीवित करुन संदर्भाकित क्र. 3 

दिनांक १२.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. उर्वरित केंद्र हिस्सा 

रु.९६.७० लाख व त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु. ६६.१० असा एकूण रु.१६२.८० लाख इतका निधी 
आयुक्त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन निर्णय :- 

१. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाच्या उप अभियानाचा 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१९-२० या वर्षातील केंद्र हिऊ्याचा अखर्चित निधी रु.९६.७० 
लाख (रुपये शहाण्णव लाख सत्तर हजार फक्त) व राज्य हिस्सा रु. ६६.१० लाख (अक्षरी रुपये 
सहासष्ट लाख दहा हजार फक्त) असा एकूण रु. १६२.८० लाख निधी (रुपये एक कोटी 
बासष्ट लाख ऐंशी हजार फक्त) सन २०२०-२१ या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनर्जिवित करुन 
आयुक्‍्त(कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राठोअ-४४२०/प्र.क्र.८८/८-ओ 


२. सदर रु.१६२.८० लाख निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक - डी-३ मागणी क्रमांक - डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
१०९- विस्तार व प्रशिक्षण १०९- विस्तार व प्रशिक्षण 
०१-माहिती व प्रसारण ०१-माहिती व प्रसारण 
(०१)(५१) अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (०१)(५३) अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१९५५४ ), (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ए २७२), ३३ 
३३ अर्थसहाय्य अर्थसहाय्य 


३. निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे 
नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
| . | आयुक्तालय | आयुक्त (कृषी), कृषी सहायक संचालक (लेखा-१) कृषी, 

स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. । विभागीय | daa विभागीय कृषी | संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक 

स्तर सहसंचालक. कार्यालयातील लेखाधिकारी. 
3. | जिल्हास्तर | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी. अधिकारी कार्यालयातील 
ळेखाधिकारी. 


४. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य 
हिळ्याचा रु. १६२.८० लाख निधीचे जिल्हानिहाय/कार्यालयनिहाय वाटप करण्याकरीता 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत 
जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी Bos प्रणालीद्वारे विभागीय कृषी सह संचालकांमार्फत 
जिल्ह्यांना वितरीत करावा व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्राप्त निधी आहरीत करुन 
PFMS खातेवर जमा करावा. 


५. अनुदानाची रक्‍कम PEMS प्रणालीद्वारे होतकऱ्यांच्या आधार संलंग्न बँक खात्यात जमा 
करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रागहोअ-४४२०/प्र.क्र.८८/८-ओ 


सदर निधी खर्च करतांना राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाच्या केंद्र 
शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / प्रकियाचे / वित्तीय 
अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 
यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची एक प्रत राज्य शासनास 


पाठविण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३८/२०२१/व्यय-१ दि.०४.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१०१५३२४९२४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed 
४, 


Bharati Dinesh =: 


partment, postalCo 32, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e7 1b4742dd20d7 


é e8f5e14cda6a2a7F, 
serialNumber=6b3c122edc26ac3532130d69cd06c9664e8a139b9a5 
h 1 [ | 32752e240a4851a8c9d3c, cn=Bharati Dinesh Dhuri 


Date: 2021.02.10 15:42:26 +05'30' 


(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


one G&G & 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
संचालक (वि.प्र.), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 

जिल्हाधिकारी (सवी 

सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्वी 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


hi 
ashtra, ou=Agriculture And ADF 


शासन निर्णय क्रमांकः रागोअ-४४२०/प्र.क्र.८८/८-ओ 


१०.महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई- ४०००२०. 
११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) /मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन -८ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


